नवीन लेखाशिर्ष उघडणेबाबत 
सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेचा 
लाभ तसेच बुट व पायमोजे देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार भवन, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: १२ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भ : - 
१ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. एसएसए-१२१४/प्र.क्र. ५०/एसडी-३, 
दिनांक ०६ जुलै, २०२३ 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग नस्ती क्र. एसएसए-२०२३/प्र.क्र.१२०/एसडी-३ 
प्रस्तावना:- 
केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
शाळांमधील इ. १ ली ते ८ वी च्या वर्गातील सर्व मुली, अनुसूचित जाती व जमांतीची सर्व मुले आणि 
दारिद्रयरेषेखालील पालकांची मुळे यांना मोफत गणवेझाचा लाभ देण्यात येतो. केंद्र शासनाच्या सदर 
योजनेपासून वंचित राहत असलेल्या दारिद्रयरेषेवरील पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेशाचा लाभ 
देण्यासाठी तसेच, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना एक जोडी बुट व दोन जोडी 
पायमोजे यांचा लाभ देण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार “मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे” 
राज्यस्तरीय योजनेकरिता खालील प्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक ई- 2 

२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण 

०१ - प्राथमिक शिक्षण 

१०३ - प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य 

(०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी स्थानिक संस्थांना सहाय्य 

(09) (२०) मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजना (राज्यस्तरीय योजना) 
(२२०२ (९८३८) 


सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
सं.सं : ख.वि./चा-१/शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग/यूओआर-६६/२०२३-२४/५५५, दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


१६/०८/२०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
७१५/व्यय-५, दिनांक १७ जुले, २०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१२१७२७४५४३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GOVIND BALU KAMBLE 
Date: 2023.10.12 17:44:48 +05'30' 


(गोविंद कांबळे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा 
२. मा 
3. मा 
४. मा 


. राज्यपालांचे सचिव 

. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

qo. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा. राज्यमंत्री (शालेय शिक्षण / क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

१२. प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई / नागपूर 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 

१५. संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. स्थानिक निवासी sear परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२०. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२१. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 


— 


— 


— 


— 


६. मा 

मा 
७. मा 
८. मा 
९. मा 


ळी 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२४१३/(८५/१३)/अर्थसंकल्प 


२२. सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

23. शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य. / प्राथमिक / प्रौढ व अल्पसंख्यांक / SCERT / 
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२४. अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२५. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२६. सर्व क्रीडा उपसंचालक 

२७. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

२८. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

३०. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक / माध्यमिक / प्रौढ) 

३१. सर्व अधिक्षक, वेतन पथक (प्राथमिक / माध्यमिक) 

३२. नियोजन विभाग (का-१४११/ का-१४७१), मंत्रालय, मुंबई 

३३. वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-१४ / अर्थसंकल्प - ८) मंत्रालय, मुंबई 

३४. सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३५. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


